स्वयंसिध्दा - महिलांकरीता स्वसंरक्षण 
प्रशिक्षण कार्यक्रम निधी वितरणाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुध्दिपत्रक क्रमांक : स्वंसियो-२०१८/प्र.क्र. १४०/क्रीयुसे -३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- १२ डिसेंबर, २०१८. 


वाचा :- शा.नि., शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र.स्वंसियो-२०१८/प्र.क्र.१४०/क्रीयुसे-३, 
दि. ०५ नोव्हेंबर, २०१८. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 

संदर्भाधीन दि. ०५ नोव्हेंबर, २०१८ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. ४ मध्ये 
“यासाठी लेखाधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांना आंहरण व संवितरण अधिकारी तर आयुक्‍त 
(क्रीडा) यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.” 

याऐवजी 

“यासाठी संबंधित विभागीय उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा व संबंधित जिल्हा क्रीडा अधिकारी 
यांना आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच आयुक्‍त (क्रीडा) यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे.” असे वाचावे. 
२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥8॥99॥[8.9०५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१२२०१५२०४३४२२१ असा आहे. 
हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


रि Digitally signed by Rajendra Shankarrao Pawar 
Raj e n d fa DN: c=IN, o=G Scien =! 
st=Mi shtra, 
Shankarrao Pawar 3 cntacnte shantersertar 
Date: 2018.12.20 15:27:57 +05'30° 
(राजेंद्र पवार) 
उपसचिव , महाराष्ट्र शासन. 


प्रत: 
१. मा.मंत्री (शालेय शिक्षण व क्रीडा) यांचे खाजगी सचिव. 
२. मा.अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
५. महालेखापाल (लेखा व परिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
६. वित्त विभाग (व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई. 
७. सर्व विभागीय उप संचालक, क्रीडा व युवक सेवा (संचालनालयामार्फत) 
८. सर्व जिल्हा क्रीडा अधिकारी (संचालनालयामार्फत) 
९. लेखाधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१०. वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, कोषागार कार्यालय, पुणे. 
११. निवड नस्ती, क्रीयुसे-३. 


